महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१७/प्र.क्र.३५०/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: ३१ मार्च, २०१८. 


वाचा:- 9) कृषि व पदुम विभाग, शासन पत्र क्र. आकृवि १०१७/प्र.क्र.३०८/१५-अओ, दि.०९.१०.२०१७. 
2) समक्रमांक दि.१५ मार्च, २०१८ चा Bear 

शासन आदेशा :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) (दोन) व ४ (५) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या 
मंजुरीने विभागातील महसुली विभाग बदलून देण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन आदेशान्वये बदलीने पदस्थापना देण्यात आलेली आहे. 
संदर्भाधीन क्र.२ च्या आदेशातील अ.क्र.५ वरील अधिकारी श्रीमती सुनिता दरेकर, कृषि अधिकारी यांच्या 
पदस्थापनेत अंशत: बदल करुन खालीलप्रमाणे सुधारित पदस्थापनेस शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे नाव व सध्याची दि.१५ मार्च, २०१८ च्या अंशत: बदलीने सुधारित 
पदस्थापना आदेशान्वये दिलेली पदस्थापना 
पदस्थापना 
| a | २ ३ 1 ४ | 


कृषि अधिकारी, संचालक, 
श्रीमती सुनिता रोहिदास दरेकर, | निविष्ठा व गुणनियंत्रण 
7 कृषि अधिकारी, तालुका कृषि | विभाग (गुनि ७/८), कृषि 
अधिकारी, पालघर, जि. पालघर | आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे 


कृषि अधिकारी, बीज परीक्षण 
प्रयोगशाळा, पुणे ( रिक्‍त पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी बदलीने सुधारित पदस्थापना दिलेल्या कार्यालयात तात्काळ रुजू व्हावे 
व तसा अहवाल आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः कृषिआ १०१७/प्र.क्र.३५०/१६ओ 


2: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०३३११८५४१८६७०१ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, शिया 
Su griv Sambh aji a 


ri 
ostalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=d02297f9b5e889636956e39bfae4eal 12e908c0 


D ) h a p a t e e9a7e572d4190f9709a817f51, cn=Sugriv Sambhaji 
hi 


(सु.सं.धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुकत (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

३. मा. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 

५. संबंधित विभागीय कृषि सह संचाळक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), 
पुणे) 

६. संबंधित उपविभागीय कृषि अधिकारी/कृषि उपसंचाळक/तालुका कृषि अधिकारी (व्दारा 
आयुक्‍त (कृषि), पुणे 

७. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

९. सर्व संबंधित अधिकारी (व्दारा आयुक्त (कृषि), पुणे) 

१०. निवड नस्ती /१६ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


